मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना 
मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व 
समन्वयासाठी जिल्हास्तरावर गठित मुद्रा बँक 
योजना जिल्हा समन्वय समितीस निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएलबीसी १६१७/प्र.क्र.५९/का.१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८मार्च, २०१८. 


वाचा: 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसएलबीसी १६१६/प्र.क्र.४९/का.१४१७, 
दि.१४ जून, २०१६. 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८ एप्रिळ, २०१७. 
प्रस्तावना: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे 


माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्‍ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या 


हेतूने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनमानसात प्रभावीपणे प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याकरिता 


राज्यातील जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची 


स्थापना करण्यात आली आहे. सदर निर्णयास अनुलक्षून मुद्रा बँक योजना जिल्हा समन्वय समितीकडून 


अपेक्षित खर्चाबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी, गडचिरोली आणि जालना 


या जिल्ह्यांकडून सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय 


करण्याकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाळे असल्याने सदर जिल्हयांना निधी उपलब्ध 


करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
जिल्हा गडचिरोळी आणि जालना येथील जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात 


आलेल्या मुद्रा बँक योजना जिल्हा समन्वय समितीस संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांच्या 


अधिन राहून मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्याकरिता खालील प्रमाणे एकूण रू एकूण 


रू. ३९,४०,०००/- (अक्षरी रू. एकोणचाळीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात 


येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःनक्षल १६१७/प्र.क्र.५९/का.१४१७ 


अ.क्र मुद्रा बँक योजना जिल्हा समन्वय समिती सन २०१७-१८ मध्ये द्यावयाचा निधी (रुपये) 
१ गडचिरोली ३५,००,००० 
2 जालना ४,४०,००० 
एकूण ३९,४०,००० 


(एकूण एकोणचाळीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) 


३. सदरहू निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभागाने 


संदर्भिय शासन परिपत्रकामध्ये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


४. उपरोक्‍्तनिधी हा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात यावा. 


५. उपरोक्त निधी हा Say मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय-आर्थिक सेवा, ogo, 


सचिवालय (०१) नियोजन विभाग, (०१)(११) मुद्राबँंकयोजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय (योजनांतर्गत) 


(दत्तमत), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी (३४५१ अ ००१) या लेखाशीर्षा खाळी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी 


उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर निधी कोषागार कार्यालयातून आहरित व संवितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे 


जिल्हाधिकारी हे नियंत्रक अधिकारी राहतील, तसेच संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा नियोजन अधिकारी हे 


आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ ठेवण्याची तसेच खर्चाची माहिती 


वेळोवेळी शासनाला देण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, 


२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःनक्षल १६१७/प्र.क्र.५९/का.१४१७ 


८: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१७०४५७१३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ e Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 

p [ | Ya Nn ka R a NJ a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae4 
4359c483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan 


Chhapwale Cae aie 
(प्रियांका रं. छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हाधिकारी, सोलापूर/वाशीम/नंदुरबार/अहमदनगर. 
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर/वाशीम/नंदुरबार/अहमदनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/वाशीम/नंदुरबार/अहमदनगर. 
९. वित्त विभाग/व्यय-८, अर्थ-१६, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०.कार्यासन अधिकारी (का. १४११/१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ३२. 
११.निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठ$पैकी३ 


